आदिवासी घटक कार्यक्रम-मुख्य 
लेखाशीर्ष २२५१, सचिवालयीन- 
सामाजिक सेवा या अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) या 
योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(लेखाशीर्ष 2249 ०८४८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३. दि.०१.०४.२०२४. 
2) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दि.१२.०७.२०२४. 
३) शासन ज्ञापन,आ.वि.वि.क्र.शाआशा-११२४/प्र.क्र.४२/का-१३,दि.१८.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत परदेशी शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांना SMS द्वारे सूचना 
पाठविण्यासाठी SMS API सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.५,९००/- व “आश्रमशाळा महा 
निरीक्षण” कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी रु.७.६७ लाख, तसेच इतर अनुषंगिक खर्चासाठी 
लागणारा रु.४.२७ लाख असा एकूण रु.१२.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी 
वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-४ मध्ये मुख्य लेखाशीर्ष २२५१, सचिवालयीन- 
सामाजिक सेवा या अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी या योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष बाब । सन २०२४-२५ | वितरीत सदर शा.नि. अन्वये 
साठी निधी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेला निधी 
तरतूद 
शि कग २ ३ Ee | षु & 
संगणक खर्च | 2249 ०८४८ | ५०, इतर १५०.००। ७.३०१२५ १२.०० 
खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१२.०० लाख (अक्षरी रुपये बारा लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदरशासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन परिपत्रकांतीळ दिलेल्या निर्देश्ाांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.६२७/२४/व्यय-१४, दि.०५.०७.२०२४ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२२१११८१४७२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA 0000000000. 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a7 1 


cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashti 
seriall 


ra, 
INumber=F617DED8E7 182679ED107E63511160 


BHAWARI a cRNA DAA BAA 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

३. सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१२/कार्या-१३/रोखशाखा/संगणक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८. ळखाधिकारी,रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


